RNINo . MAHBIL/ 2012/ 44835 
Regn. No . PCE/069/ 2013- 2015 
www .dgps .maharashtra .gov.in 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ५, अंक - ४७ ] 


गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २४ - ३० , २०१६ / अग्रहायण ३ - ९, शके १९३८ 


[ पृष्ठे २० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी 


LAW AND JUDICIARY DEPARTMENT 


Hutatma Rajguru Chowk, Madam Cama Road , 

Mantralaya , Mumbai - 400 032 

dated 18th October 2016 


No. SPP - 1116 / 1432 /CR -268 /D - XIV /2016 . - Whereas , the Government ofMaharashtra by Notification 
No . SPP -2016 /U .O . R . 59/D - XIV , dated 27th July 2016 has appointed Adv. Shri. Ujjwal Nikam , Jalgaon as 
" Special Public Prosecutor " for conductingtheSessions Case arising out of C . R. No. 167/ 2016 registered 
with the Karjat Police Station , district Ahmednagar in exercise of the powers conferred by sub - section (8 ) 
of Section 24 of the Code of Criminal Procedure , 1973 ; 

whereas, in the aforesaid C . R . No. 167 /2016 registered with the Karjat Police Station , district 
Ahmednagar , the victim girlwas the child within the definition of Section 2 (d ) of the Protection of Children 
from Sexual Offences Act, 2012 (32 of 2012 ). 


Therefore ,now the Government of Maharashtra in exercise of the powers conferred by sub -section 
( 1) of Section 32 of the Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012 ( 32 of 2012 ) hereby appoints 
Adv. Shri. Ujjwal Nikam , Jalgaon as a " Special Public Prosecutor" for the purpose of the said Act also for 
conducting the Sessions Case arising out of C . R . No . 167/2016 registered with the Karjat Police Station , 
district Ahmednagar. 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 


SANJEEV KELUSKAR , 

Under Secretary , 
Law and Judiciary Department. 


महाराष्ट्रशासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २४ - ३० , २०१६ / अग्रहायण ३ - ९, शके १९३८ 


संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी 


विभागीय आयुक्त यांजकडून 


जिल्हा धुळे 


क्रमांक मशा/कार्या- २/ जमीन- ४/ २१५००/ २०१६. - ज्याअर्थी, भारतीय वन अधिनियम , १९२७ (१९२७ चा १६ ) याच्या कलम ३ द्वारे प्रदान 
करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून महाराष्ट्र शासनाने जी शासनाची मालमत्ता आहे किंवा जिच्यावर शासनाचा स्वामित्वाधिकार आहे किंवा जिचे 
संपूर्ण वनोपज किंवा त्याचा कोणताही भाग मिळण्यास शासन हक्कदार आहे, अशा या सोबतच्या अनुसूचीमध्ये अधिक विशेष करून उल्लेखिलेल्या वन 
जमिनी या “ राखीव वने ” म्हणून स्थापित करण्याचे ठरविले आहे ; 


त्याअर्थी, आता, भारतीय वन अधिनियम , १९२७ ( १९२७ चा १६) याची कलमे ४ व १७ याद्वारे तसेच [ मुंबई विभाग कमिशनर अधिनियम , १९५७ 
( १९५८ चा मुंबई ८) याच्या कलम ३ च्या पोट- कलम (४) द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली ] शासकीय अधिसूचना , 
महसूल व वन विभाग क्रमांक एफएलडी- १०८१/एफ -६, दिनांक २१ ऑक्टोबर १९८१ याद्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून विभागीय 
आयुक्त, नाशिक विभाग, नाशिक याद्वारे : 


( क) असे घोषित करतात की , महाराष्ट्र शासनाने उक्त जमिनी “ राखीव वने ” म्हणून स्थापित करण्याचे ठरविले आहे ; 


( ख ) या सोबतच्या अनुसूचीनुसार राखीव वनांची स्थिती व हद्दी विनिर्दिष्ट करीत आहेत ; आणि 


( ग) राखीव वनांच्या हद्दीमध्ये समाविष्ट असलेल्या कोणत्याही जमिनीमध्ये अथवा जमिनींवर किंवा कोणत्याही वनोपजामध्ये अथवा त्यावर 
असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीच्या कथित अधिकारांच्या बाबतीत चौकशी करण्याकरिता आणि त्या अधिकारांचे अस्तित्व , स्वरूप व व्याप्ती निर्धारित 
करण्याकरिता , तसेच उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोनमध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे त्यानुसार कार्यवाही करण्याकरिता वन जमाबंदी अधिकारी म्हणून 
तालुका शिंदखेडा, जिल्हा धुळे तालुक्याचा प्रभारी असलेल्या उपविभागीय अधिकारी, उपविभाग शिरपूर, जिल्हा धुळे यांची नियुक्ती करीत आहेत . 

( घ ) उक्त अधिनियमाची कलमे ११ , १२ , १५ व १६ या अन्वये वन जमाबंदी अधिकाऱ्याने दिलेल्या कोणत्याही आदेशांवर करण्यात आलेल्या 
अपिलांवर सुनावणी करण्याकरिता जिल्हाधिकारी, धुळे यांची नियुक्ती करीत आहेत . 


अनुसूची 
जिल्हा धुळे, तालुका शिंदखेडा 

चतु : सीमा 


गट 
क्रमांक 


क्षेत्र 


पश्चिम 


दक्षिण 


उत्तर 


TO 


हे . आर 


गाव धांदरणे 


१३५ 


७ ३३ 


होळ शीव 


गट नंबर २८० 


गट नंबर १३४ 


गट नंबर १३६, १३७, 
१३८ . 


१३६ 


होळ शीव 


गट नंबर १४२, १३७ 


गट नंबर १३५ 


गट नंबर १५६ 


गट नंबर १४० 


गट नंबर १३५ 


गट नंबर १३७ 


गट नंबर १३७ 
गट नंबर ७३ 


गट नंबर ६६ 


चांदगड शीव 


गट नंबर ७१ 


खलाणे शीव 


गट नंबर ७४ 


चांदगड शीव 


गट नंबर ७४ 


खलाणे शीव 


गट नंबर ७० , ७१, ७७ 


गट नंबर ७४ 


गट नंबर ७६ 


गट नंबर ७८ 


गट नंबर ९६ 


गट नंबर ७० 


गट नंबर ९४ 


३ 


३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २४ - ३० , २०१६ / अग्रहायण ३ - ९ , शके १९३८ 

अनुसूची – चालू 
जिल्हा धुळे, तालुका शिंदखेडा 

चतु : सीमा 
क्रमांक 

पश्चिम दक्षिण 

उत्तर 


गट 


क्षेत्र 


हे . आर 
१० ०४ 


गट नंबर ९८ , ९७ 


गट नंबर ७७ 


गट नंबर ७६ 


गट नंबर ९८ 


खलाणे शीव 


गट नंबर ९६, ७६ 


गट नंबर ७६ 


गट नंबर ९८ 


८ ७८ 
१० ९६ 
८३ ८१ 


खलाणे शीव 


गट नंबर १०९ , ९६ 


गट नंबर ९७ 


गट नंबर ९९ 


एकूण .. 


गाव निरगुडी 


गट नंबर २४ 


गट नंबर २७ 


गट नंबर २६ 


गट नंबर २७ , २८ 


४ ४३ 
३ ६९ 


गट नंबर ३७ 


शीव 


गट नंबर ३५ 


रस्ता 


१५९ / २ 


गट नंबर ६१, १६० 


रस्ता 


गट नंबर १५८ 


गट नंबर १६१ 


१० ०० 
१८ १२ 


एकूण .. 


गाव सुकवद 


८८ 


८७, ८० 


शीव 


शीव 


गट नंबर ८९ 


६ ३२ 
६ ३२ 


एकूण .. 


३६ 


नदी, शीव 


गाव तावखेडा प्र. बे . 
गट नंबर ३८ , ३७ 
गट नंबर ३११, ३१२ 


शीव 


गट नंबर ३५ 
गट नंबर २१३ 


३१० 


रस्ता 


गट नंबर ३४ 


५ ९० 
७ 


एकूण .. 


गाव अजंदे खुर्द 
गट नंबर १०८ 


गट नंबर ९२ 


रस्ता 


गट नंबर १०४ 


८९ 
एकूण .. 


५ ६५ 
५ ६५ 


३०५ 


३ ०९ 
१६ ६७ 
६ ०८ 


४५५ 


गाव होळ 
गट नंबर ३०३ 
गट नंबर ४१७ 
गट नंबर १६२ 


गट नंबर ३०७ 
गट नंबर ४५४ 
गट नंबर ७२, ७३ 


रस्ता 
गट नंबर ४६५ 
गट नंबर १४० 


गट नंबर ३१० 
गट नंबर ५०९ 
गट नंबर १४३, १४२ , 


१४१ 


१४५. 


गट नंबर १३८ , १३७ 


गट नंबर २५१ 


गट नंबर १६६ 


गट नंबर १६४ 


१६५ 
एकूण .. 


६ ७० 
३२ 


गाव चुडाणे 
नाला, गट नंबर ७७ 


४१ 


खर्दे बु. शीव 


गट नंबर ४५, ४४ , ४२ , 
६३ , ६४, ७६ . 


गट नंबर ४० , ३७, ३६, 
३२, ३१ , ३० , २९ , १८ . 


Lur 


एकूण .. 


२० २६ 


महाराष्ट्रशासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २४ - ३० , २०१६ / अग्रहायण ३ - ९, शके १९३८ 


अनुसूची – चालू 
जिल्हा धुळे, तालुका शिंदखेडा 

चतु : सीमा 


गट 


क्षेत्र 


क्रमांक 


पश्चिम 


दक्षिण 


उत्तर 


पुर्व 


- 


हे . आर 


गाव सुराय 


१७४ 


१२ १७ 


गट नंबर १७५ , १७३ 
गट नंबर १७८ 


अक्कलकोसची शीव 
अक्कलकोसची शीव 


गट नंबर १७३, १७२, शीव गट नंबर १७९ 
गट नंबर १७४ गट नंबर १८० 


१५ 


एकूण .. 


२० ०१ 


४६० 


रस्ता 


गट नंबर ४५९ 


गाव दोंडाईचा 
नदी 
गट नंबर २८ 
शीव 
गट नंबर ४१० 


नदी 


गट नंबर २६ 
गट नंबर ४२४, ४२६ 


गट नंबर ४६१, ४६२ 
गट नंबर ३० 
गट नंबर ४२७ 
गट नंबर ४१३ , ४५७ 


४२५ 


शीव 


४५८ 


नदी 


गट नंबर ४०६ 


एकूण .. 


२९ 


४३ ३६ 


गट नंबर ७, ८ , ९ 
रस्ता 


गाव सतारे 
गट नंबर २७७, २७६ 
गट नंबर ७८ , ७९ , 
८०, ८१. 


गट नंबर १० , ४ , ५ 
गट नंबर ६४ , ६५ , ६६ 


गट नंबर २५८ , २५९ 
गावठाण रस्ता 


२९२ 


५० ६४ 


एकूण . . 


९४ ०० 


गाव रेवाडी 


गट नंबर ११ 


गट नंबर ८ 


गट नंबर ३३ 


गट नंबर ९ 


गट नंबर १५ 


गट नंबर १० , ८ 


गट नंबर ११, १२ , १३ 


दिवी शीव 
दिवी शीव 


गट नंबर १० 


गट नंबर ४ 


गट नंबर ७ 


एकूण .. 


२९ 


१७४ / १ - ब 


४२ ५६ 


गाव देगाव 
गट नंबर १७९ , 
वाडी शीव . 


गट नंबर १७५, १३४ , 
१३५ . 
गट नंबर ३६८ , ३७१ 


वाडी शीव 


गट नंबर १७३ , १७२ , 
१७१ , १७५, १७७, १७८ . 
गट नंबर ३६६ 


रस्ता 


गट नंबर ३७२ 


३६८/ 

२ 
एकूण .. 


६ १४ 

४८ ७० 


३१७ 


३ 


३२० 


८ ४७ 
६ ९७ 
७ ८३ 


गट नंबर ३७५ 
गट नंबर ३२१ 
गट नंबर २५६ 
गट नंबर २८५ 


गाव विखरण 
गट नंबर २५९ 
गट नंबर ३१८ 
गट नंबर २५१ 
गट नंबर २७१ 


गट नंबर ३१६ 
गट नंबर ३२५ 
गट नंबर २६० 
गट नंबर २८२ 


गट नंबर ३१८ 
गट नंबर १८६ 
गट नंबर २५२ 
गट नंबर २९२ 


२५९/ ३ 


२८४ 


८ ७४ 


३ 


५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २४ - ३० , २०१६ / अग्रहायण ३ - ९ , शके १९३८ 

अनुसूची – चालू 
जिल्हा धुळे, तालुका शिंदखेडा 

चतु : सीमा 
क्रमांक 

पश्चिम दक्षिण 

उत्तर 


गट 


क्षेत्र 


हे . आर 
१६ ०७ 


२९३ 


गट नंबर २६८ 
गट नंबर २८४ 


७ ३६ 


CM 


२३ ५६ 


गट नंबर २९२ 
गट नंबर २९१ 
गट नंबर २६७ 
गट नंबर ३१४ 
गट नंबर ३१६ 


२९२- अ 
२६६ 
२६१/ १ 
२६० / १ 
एकूण .. 


गट नंबर २६७ 
गट नंबर २९३ 
गट नंबर २६३ 
गट नंबर २४८ 
गट नंबर २४८ 


शीव 


गट नंबर ३१४ 
गट नंबर २९५ 
गट नंबर २६२ 
गट नंबर २६० 
गट नंबर २५९ 


८ 


गट नंबर २६२ 
गट नंबर २६१ 


५ ३८ 
९२ 


गाव अलाणे 


बुराई नदी 


रस्ता 


दरखेडा शिवार 


गट नंबर ४ 


५/१ 
एकूण .. 


४ ०५ 
४ ०५ 


३४४ 
३४२ 
एकूण .. 


३१ ४० 
१२ २६ 
४३ ६६ 


बुराई नदी 
नदी 


गाव वरसुस 
गट नंबर ३०७ 
गट नंबर ३४३ , ३४ , २४ 


गट नंबर २ 
नदी 


गट नंबर ३४३ 
शीव 


गाव साळवे 


४८ 


२५ ०३ 


रस्ता 


गट नंबर ४८ / २ 
गट नंबर २७१/ २ 


गट नंबर ४७ 
गट नंबर २७० पैकी 


गट नंबर ४९ पैकी 
गट नंबर २७२ पैकी 


२७१ 


रस्ता 


एकूण .. 


५१ 


गाव चिमठाणे 
मौजे सावळेची शीव 


३१७ 


१२ ६६ 


गट नंबर ३२१, ३२३ 


मौजे सावळेची शीव 


गट नंबर ३०७, ३१८ , 
३२० . 


एकूण .. 


१२ ६६ 


४३५ 


38 ०३ 


खडकाळ क्षेत्र 


गाव भडणे 
गट नंबर ४३६ 
खडकाळ क्षेत्र 


गट नंबर ४३४ 


४३७ 


गट नंबर ४८८ 
गट नंबर ४२९ , ४२८ 


उटेची शीव 
गट नंबर ४३० 
उटेची शीव 


गट नंबर ४६९ , ४७० 
गट नंबर ४२१ 


४३० 


८ ४७ 


खडकाळ क्षेत्र 


एकूण .. 


६३ 


गाव अक्कडसे 
गट नंबर १ 


५६/ १ 


५ ४४ 


नदी 


गट नंबर ५५ 


१७९ 
१९२ 


१४ ८१ 


गट नंबर १८९/ २ 
गट नंबर १ 


शीव 
शीव 


गावठाण 
गट नंबर १७ 
गट नंबर १८९ / १ 
गट नंबर १९४ , १९५, 
१८९ . 


गट नंबर १७८, १८० 
गट नंबर ४, ६ 


९ ८० 


एकूण .. 


३० ०५ 


महाराष्ट्रशासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २४ - ३० , २०१६ / अग्रहायण ३ - ९, शके १९३८ 


अनुसूची – चालू 
जिल्हा धुळे, तालुका शिंदखेडा 

चतु : सीमा 


गट 


क्षेत्र 


क्रमांक 


पश्चिम 


दक्षिण 


उत्तर 


पुर्व 


हे . आर 


१३३ भाग 


५ ७६ 


गट नंबर २०० , २०१ 


। 


गट नंबर १२५ , १२६ , 
१३१, १३२, शीव . 


गाव अंजनविहिरे 
गट नंबर १४१, १४२, 
१६० , १४४ , १४३, १४६ , 
१४७, १९९ . 
गट नंबर १३६ 


गट नंबर १३६ , १३५, 
१३४ , १३२, १३० , १२९ . 


गट नंबर १३४ 


गट नंबर १३३ 


गट नंबर ७० , ३५ 


१३५/ १ 
एकूण .. 


४ ३५ 
१० ११ 


गाव अमराळे 


३ 


नदी 


३ २१ 
९ ४६ 
९ ९० 
१० ९३ 


गट नंबर २२६, २२३ 
गट नंबर २२७, रस्ता 
गट नंबर ७२ , ६९ 
गट नंबर ७४, ७३ , 
७१ , ७५ . 
गट नंबर १२, १३ , १४ 
गट नंबर १०० , १०१ 


गट नंबर २२५ 
नदी, गट नंबर ५६, ६४ 
गट नंबर ६६ 


गट नंबर २२४ 

नदी, गट नंबर २२६ 
गट नंबर २२१, २२२ नदी 
गट नंबर ६८ , ६७, ६४, ६५ नदी 
गट नंबर ६९ , ७० नदी 


प 


५ ८३ 
९ ५६ 
४८ 


नदी , रस्ता 
गट नंबर १०७ 


नदी 
गट नंबर १०२ , १०४ 


गट नंबर ४४ 
गट नंबर ९५ , ९६ 


एकूण . . 


१४ ५५ 
१२ २४ 


गट नंबर ३१, ३२ 
गट नंबर २१ , २० 
गट नंबर १५७, १५१ , 


शीव 
गट नंबर ३७, ३८ 


गाव खर्दै 
गट नंबर ५७० , ३७१ 
गट नंबर ४१ , ३६ 
गट नंबर १३५, १४६, 
१४८ , ३७० . 
गट नंबर १५० 


गट नंबर ३४ , ३५, ३६ 
गट नंबर ०८ , ४२ 
गट नंबर १५८ 


८ ४७ 


रस्ता. 


१५२ . 


१५७ 


७ २३ 


गट नंबर १५८ 


गट नंबर १५२ , १५३ , 
१५४ , १५५. 


गट नंबर २३०, २३१, 
२३२, २३३ , २३४ , 
२३५, २३६ , २३७. 
गट नंबर १९३ 


१८१ 


५ ९२ 


गट नंबर ८५ 


मांडळची शीव 


४८४ 


४८४ 


२० ९६ 


नाला 


नाला 


मौजे चुडाणेची शीव 


गट नंबर १८० , १८२ , 
१८३, १८४, १८६ , 
१८७, १८८. 
गट नंबर ४६० , ४६१ , 
४६२ , ४६३ , ४६४ , ४६५ , 
४६६, ४७७, ४७५ , ४७८ , 
४७९ , ४८५, ४८८ , ४८७, 


मौजे मांडळची शीव 


४८९ . 


एकूण .. 


६९ ३७ 


३ 


७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २४ - ३० , २०१६ / अग्रहायण ३ - ९, शके १९३८ 

अनुसूची – चालू 
जिल्हा धुळे, तालुका शिंदखेडा 

चतु : सीमा 
क्रमांक 

पश्चिम 

दक्षिण 


गट 


क्षेत्र 


उत्तर 


पुर्व 


- 


हे . आर 


गाव मालपूर 


३४२ 


८ ०६ 


गट नंबर ३४१ 


गट नंबर ३४५ 


गट नंबर ३४६ 


३४६ 


४१ ८५ 


म्हसरडेची शीव 


खोक्राळेची शीव 


गट नंबर ३४४, ३४३, 
३४५. 
मोयाणची शीव , 
गट नंबर ४४६, ३४० , 
३४१, ३४२ , ३४५ , ३२४ , 
३२३, ३२० , ३१७, ३१४ , 
३१३. 


. 


गट नंबर ३५९, ३५८, 
३५५ , ३५४ , ३४७, ३८१, 
३८२, ३८३, ३९३, ३९४, 
४०२, ४०३, ४१३, ४१४ , 
४२६, ४२७, ४२८, ४४३, 
४४४ . 
गट नंबर १८९, १९० , 
१९१ , १९३, १७७, १७६ , 
१७४, १६४ , १६३, १६२ , 


. 


१७८ 


१५ ७८ 


नाला गट नंबर १७९ 


कलवाडेची शीव 


गट नंबर १७९ , १८० 
कलवाडेची शीव. 


११२ . 


१७९ 


५ ५८ 


गट नंबर १७८ 


गट नंबर १८० 


शीव 


गट नंबर १७८ 
गट नंबर १७८ 


गट नंबर १७९ 


नाला 


परसोळे शीव 


१८० 
एकूण .. 


११ ३५ 
८२ ६२ 


गाव भिलाणे 


२/ भाग 


६ ९१ 


गट नंबर १ 


गट नंबर ३ 


गट नंबर १२६ 


गट नंबर २ 


४ ४० 


गट नंबर ४, ५, ६ 
गट नंबर ८ 
गट नंबर १४ 
गट नंबर १० 
गट नंबर १३६ 


गट नंबर १६ 


गट नंबर ९ 
गट नंबर १० 
पढावद शीव 
गट नंबर १४ 
गट नंबर १३४ 
गट नंबर १४१ 


१३५ 


गट नंबर १३२, १३४ 


गट नंबर १ - अ 
गट नंबर १३६ 
गट नंबर १३९ 
पांझरा नदी 


१३७ 


७ ९२ 
२ ९८ 
२ ८५ 
३० ११ 


गट नंबर १३८ 


१४० 


गट नंबर २ 


गट नंबर १३९ 


एकूण .. 


गाव वाघाडी खुर्द 


१३२/ ४ 


३२ ३१ 


गट नंबर ११५ 


दापूरा शीव 


गट नंबर १३४ , १४४ , 
१४७, १४८ , १४९ . 


गट नंबर १२९ , १३० , 
१३१ . 


नाला 


गट नंबर १४१ 


गट नंबर १३६- अ , १२९ 


रस्ता , नाला 


१४० / १ 
१४१ 
एकूण .. 


१० २८ 

९ ६३ 
५२ २२ 


गट नंबर १४० 


नाला 


गट नंबर १४२, १३६ / अ 


नाला, रस्ता 


महाराष्ट्रशासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २४ - ३० , २०१६ / अग्रहायण ३ - ९, शके १९३८ 


अनुसूची – चालू 
जिल्हा धुळे, तालुका शिंदखेडा 

चतु : सीमा 


गट 


क्षेत्र 


क्रमांक 


पश्चिम 


दक्षिण 


उत्तर 


६ 


हे . आर 


शीव 


२४ - भाग 
२३ /१ 


cww 


गाव अजंदे बु . 
वालखेडा रोड 
गट नंबर २४ 
गट नंबर २३ , २५ 


गट नंबर २५, ३० 
गट नंबर २२ 
गट नंबर ३८ , ३७ 


३ ५३ 
४ ७९ 
११ ६० 


गट नंबर २५ 
गट नंबर २६ 


गट नंबर ८ 
गट नंबर ९ 
गट नंबर २१ 


२२ / १ 


एकूण . . 


गाव वरूळ 
मौजे चौगाव बु. ची शीव 


२८९ पैकी 


१२ ०० 


मौजे घुसरेची शीव 


गट नंबर २८६, २८७, 
२८८ , ओढा . 


ओढा, मौजे चौगाव बु. ची 
शीव . 


एकूण १२ ०० 
एकंदर . . १०११ ८६ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 

एकनाथ डवले , 

विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग, नाशिक . 


नाशिकरोड, १५ नोव्हेंबर २०१६ . 


District Dhule 

No . Desk/ RB- 2/ Land- 4/ 21500/ 2016. - Whereas , the Government of Maharashtra has, in exercise of 
the powers conferred by Section 3 of the Indian Forests Act, 1927 ( 16 of 1927 ) decided to constitute 
the forest land which is the property of Government, or over which the Government has proprietary 
rights , or to the whole or any part of the Forest-Produce of which the Government is entitled , more 
specifically mentioned in the Schedule appended hereto as a "Reserve Forest" ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by Sections 4 and 17 of the Indian Forests Act, 
1927 ( 16 of 1927 ) read with the Government Notification , Revenue and Forests Department No. FLD 
1081/ F -6 , dated the 21st October 1981 [ issued in exercise of the powers conferred by sub -section (4 ) of 
Section 3 of the Bombay Commissioners of Divisions Act , 1957 ( Bom. VIll of 1958)] the Divisional 
Commissioner ,Nashik Division , Nashik hereby : - 
(a ) declares that the Government ofMaharashtra has decided to constitute the said land as “ Reserved 

Forests "; 
(b ) specifies the situation and limits of “ Reserved Forests " as per the Schedule appended hereto ; 

and 
( c ) appoints the Sub - Divisional Officer, Shirpur in -charge of the villages in Shindkheda taluka , 

district Dhule to be the Forest Settlement Officer to inquire into and determine the existence , 
nature and extent of any rights alleged to exist in favour of any person in or over any land 
comprised within the limits of the "Reserve Forests ", or in or over any Forest Produce and 
to deal with the same as provided in Chapter II of the said Act ; 


m 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २४ - ३०, २०१६ / अग्रहायण ३ - ९, शके १९३८ ९ 
(d) appoints the Collector, Dhule to hear appeals from any Orders passed by the Forest Settlement 
Officer under Sections 11, 12 , 15 and 16 of the said Act. 

Schedule 

District Dhule , taluka Shindkheda 
GatNo . Area 

Boundaries 


East 


West 


North 


2 
H . Are 


South 

5 


village Dhandarne 

Gat No . 280 


135 


7 33 


Gat No . 134 


Gat Nos . 136 , 
137 , 138 . 


136 


7 55 


Gat Nos . 142 , 137 


Gat No. 135 


Gat No. 156 


Village boundary 
ofHol. 
Village boundary 
ofHol. 
Gat No. 137 
Gat No . 73 


Gat No. 137 
Gat No . 71 


10 33 


Gat No . 140 Gat No. 135 
Gat No. 66 

Village boundary of 

Chandgad . 
Gat No. 74 

Village boundary of 

Chandgad . 
Gat Nos. 70 , 71, 77 GatNo. 74 


Gat No. 74 


Gat No. 76 


GatNo. 96 


Gat No . 70 


10 73 
10 04 


Village boundary 
ofKhalane . 
Village boundary 
ofKhalane . 
Gat No. 78 
Gat Nos . 98 , 97 
Village boundary 
of Khalane . 
Village boundary 
of Khalane. 


Gat No. 77 
Gat Nos. 96 , 76 


Gat No. 76 
Gat No . 76 


Gat No. 94 
Gat No. 98 
Gat No . 98 


Gat Nos . 109 , 96 


Gat No. 97 


Gat No. 99 


Total .. 


83 81 


Village Nirgudi 
Gat No. 27 
Village boundary 


Gat Nos . 27 , 28 


25 
36 - A 
159 /2 
Total .. 


Gat No . 24 
Gat No . 37 
Gat Nos. 61, 160 


4 43 

3 69 
10 00 
18 12 


Road 


Gat No. 26 
Gat No. 35 
Gat No. 158 


Road 


Gat No . 161 


Village Sukavad 
Village boundary 


88 


Gat Nos . 87, 80 


Village boundary 


GatNo. 89 


6 32 
6 32 


Total .. 


Village Tavkheda P. B . 

Gat Nos. 38 , 37 


36 


2 02 


Village boundary 


Gat No. 35 


River , Village 
boundary . 


Road 


Gat Nos . 311, 312 


Gat No. 34 


Gat No. 213 


310 
Total .. 


5 90 
792 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २४ - ३०, २०१६ / अग्रहायण ३ - ९, शके १९३८ 


Schedule – contd . 
District Dhule , taluka Shindkheda 


Gat No . 


Area 


Boundaries 


East 


West 


North 


South 

5 


3 


2 
H . Are 


Village Anjade kd . 
GatNo . 108 


89 


Gat No . 92 


Road 


Gat No . 104 


5 65 
5 65 


Total .. 


Gat No. 307 


Village Hol 
Gat No. 303 
Gat No. 417 
Gat No. 162 


3 09 
16 67 
6 08 


455 


GatNo. 454 


Road 
Gat No. 465 
Gat No. 140 


141 


141 


Gat Nos. 72 , 73 


Gat No . 310 
Gat No. 509 
Gat Nos . 143 , 
142, 145 . 
Gat No. 164 


Gat Nos. 138 , 137 


Gat No. 251 


Gat No. 166 


165 
Total .. 


6 70 
32 54 


Village Chudane 
Nala , Gat No . 77 


41 


20 26 


Village boundary 
of Kharde Bk . 


Gat Nos . 45 , 44 , 42, 
63 , 64 , 76 . 


Gat Nos . 40 , 37 , 
36 , 32 , 31 , 30 , 
29 , 18 . 


Total .. 


20 26 


Village Suraya 


174 


174 


12 17 


Gat Nos . 175 , 173 


Gat No. 179 


Village boundary 
of Akkalkos . 
Village boundary 
of Akkalkos . 


Gat Nos . 173 , 172 , 
Village boundary . 
GatNo . 174 


179 


7 84 


GatNo. 178 


Gat No. 180 


Total .. 


20 01 


Village Dondaicha 


460 


6 34 


Road 


River 


Gat No. 459 


Gat Nos. 461, 
462. 


7 56 


River 


Gat No . 30 


Gat No . 28 
Village boundary 


Gat No. 26 
GatNos. 424 , 426 
River 
River 


10 49 
5 25 


Gat No . 427 


Village boundary 
Gat No. 406 


458 


Gat No . 410 


Gat Nos . 413 , 
457 . 


Total .. 


29 64 


Village Satare 
Gat Nos. 277 , 276 


43 36 


Gat Nos . 7, 8 , 9 


Gat Nos. 10 , 4 , 5 


GatNos. 258 , 


259. 


292 


50 64 


Road 


Gat Nos. 64 , 65 , 66 


Gaonthan Road 


GatNos . 78 , 79 , 
80 , 81. 


Total .. 


94 00 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २४ - ३० , २०१६ / अग्रहायण ३ - ९ , शके १९३८ 


११ 


Schedule – contd . 
District Dhule , taluka Shindkheda 


Gat No . 


Area 


Boundaries 


East 


West 


South 


North 


2 
H . Are 


6 38 
15 27 


Gat No. 9 


Village Revadi 
Gat No. 8 
Gat Nos . 10 , 8 


Gat No. 11 
Gat No . 15 


Gat No . 33 
Gat Nos . 11, 12 , 13 


Village 
boundary of Divi. 


7 79 


Gat No . 10 


GatNo. 4 


Gat No . 7 


Village 
boundary of Divi. 


Total . 


29 44 


174 /1 -B 


42 56 


Village Degaon 
Gat Nos . 175 , 134 , Gat No . 179 , 
135 . 

Wadi Boundary. 


Wadiboundary 


Gat Nos . 173 , 
172 , 171, 175 , 
177 , 178 . 
Gat No. 366 


Gat Nos . 368 , 371 


Road 


Gat No. 372 


368/2 
Total .. 


6 14 
48 70 


317 


8 47 


GatNo. 375 


320 


Gat No . 321 


6 97 
7 83 


Village Vikharan 
Gat No. 259 
Gat No. 318 
Gat No. 251 
Gat No. 271 


259 /3 
284 


o 


8 74 


293 


o 


Gat No. 267 
Gat No . 293 


Gat No. 316 
Gat No. 325 
Gat No. 260 
Gat No. 282 
Gat No. 268 
Gat No. 284 
Village boundary 
Gat No. 262 
GatNo . 261 


Gat No. 318 
Gat No. 186 
Gat No. 252 
Gat No. 292 
Gat No. 314 
Gat No. 295 
Gat No . 262 
Gat No. 260 
Gat No . 259 


Gat No . 256 
Gat No. 285 
Gat No. 292 
Gat No . 291 
Gat No . 267 
Gat No. 314 
GatNos. 315 , 316 


292 - A 


x 


36 


266 
261/1 
260/ 1 
Total .. 


23 56 
8 17 
5 38 
92 55 


Gat No. 263 
Gat No . 248 
Gat No . 248 


| 
Ứn 


Village Alane 


5 / 1 


4 05 


Burai River 


Road 


Gat No . 4 


Village boundary 
of Darkheda . 


Total .. 


4 05 


344 


Burai River 


Gat No . 2 


Gat No. 343 


344 
342 


31 40 
12 26 


Village Varsus 
Gat No . 307 
Gat Nos . 343 , 
34 , 24 . 


342 


River 


River 


Village 
boundary. 


Total .. 


43 66 


१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २४ - ३०, २०१६ / अग्रहायण ३ - ९, शके १९३८ 

Schedule – contd . 

District Dhule , taluka Shindkheda 
Gat No . Area 

Boundaries 


West 


South 


1 


North 


West 


2 


South 


East 


2 
H . Are 


3 


Village Salve 


25 03 


Gat No. 48 /2 


Road 


Gat No. 47 


Part ofGat No. 49 


26 56 


Gat No. 271 /2 


Road 


Part of Gat No. 270 


Part ofGat No. 272 


Total .. 


51 59 


317 


12 66 


Village Chimthane 
Gat Nos . 307 , 318 , Village boundary 
320 . 

of Salve . 


Gat Nos. 321 , 323 


Village boundary 
of Salve. 


Total .. 


12 66 


Village Bhadne 
GatNo . 436 


435 


34 03 


Reedy Area 


Gat No. 434 


Village boundary 
of Ute . 
Gat No. 430 


437 


21 47 


GatNo. 488 


Reedy Area 


Gat Nos . 469, 
470 . 


430 


8 47 


Gat Nos . 429 , 428 


Reedy Area 


Gat No. 421 


Village boundary 
of Ute . 


Total .. 


63 97 


kkadse 


56 / 1 


5 44 


River 


Gat No. 1 


Gat No. 55 


Gaonthan , 
Gat No. 17 . 
Gat No. 189 / 1 


179 


14 81 


Gat No. 189 /2 


Village boundary 


Gat No . 178 , 


180 . 


192 


9 80 


Gat No. 1 


Village boundary 


Gau 


Gat Nos . 194 , 195 , 
189 . 


Gat No . 4 , 6 


Total .. 


30 05 


Part of 133 5 76 


Gat Nos . 200 , 201 


Village Anjan Vihire 
Gat Nos . 125 , 126 , Gat Nos . 141, 142 , 
131 , 132 , 

160, 144 , 143 , 146 , 
Village boundary . 147 , 199 . 
Gat No. 134 Gat No. 136 


Gat Nos . 136 , 
135 , 134 , 132 , 
130 , 129 . 
Gat Nos . 70 , 35 


Gat No . 133 


135 /1 
Total .. 


4 35 
10 11 


Village Amrale 
River 


3 21 


Gat Nos . 226 , 223 


Gat No. 224 


River, 
Gat No. 226 . 


9 46 


River 


9 90 


Gat Nos. 227 , Road Gat No . 225 
Gat No. 72 , 69 River, 

Gat Nos . 56 , 64 . 


Gat Nos. 221, 222 
Gat Nos . 68 ,67, 
64, 65 . 


River 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २४ - ३० , २०१६ / अग्रहायण ३ - ९ , शके १९३८ 


१३ 


Schedule – contd . 
District Dhule , taluka Shindkheda 

Boundaries 


Gat No . 


Area 


East 


West 


South 


North 


3 


2 
H . Are 
10 93 


72 


Gat Nos. 69 , 70 


River 


Gat Nos. 74 , 73 , Gat No . 66 
71 , 75 . 
Gat Nos . 12 , 13 , 14 River ,Road 
Gat Nos. 100, 101 Gat No . 107 


5 83 
9 56 
48 89 


River 
Gat Nos . 102 , 104 


Gat No . 44 
Gat Nos. 95, 96 


183 
Total .. 


Village Kharde 
Gat Nos. 570 , 371 


14 55 


Gat Nos . 31, 32 


Village boundary 


12 24 
8 47 


Gat Nos. 37 , 38 
Road 


Gat Nos . 34 , 35 , 
36 . 
Gat Nos . 08 , 42 
GatNo. 158 


152 . 


157 


7 23 


Gat Nos . 21, 20 Gat Nos. 41 , 36 
Gat Nos. 157, 151 , Gat Nos . 135 , 146 , 

148 , 370 . 
Gat Nos . 230 , 231, Gat No . 150 
232 , 233 , 234 , 
235 , 236 , 237 . 
Gat No . 193 Gat No. 85 


Gat No . 158 


Gat Nos . 152 , 153, 
154 , 155 . 


181 


5 92 


Village 
boundary of 
Maandal. 


484 


20 96 


Nala 


Gat Nos . 180 , 182 , 
183 , 184 , 186 , 
187 , 188 . 
Gat Nos . 460 , 461, 
462 , 463, 464 , 465, 
466 , 477 , 475 , 478 , 
479 , 485 , 488 , 487 , 
489. 


Village boundary 
of Chudane. 


Village 


boundary of 
Maandal 


Total .. 


69 37 


Village Malpur 
Gat No . 345 


342 


8 06 


Gat No. 341 


Gat No. 346 


Gat Nos . 344 , 
343, 345 . 


346 


41 85 


Village 


Village boundary 
of Mhasarade. 


Village boundary 
of Khokrale . 


Gat Nos . 359, 358 , 
355 , 354 , 347 , 381, 
382 , 383 , 393 , 394 , 
402 , 403, 413 , 414 , 
426 , 427 , 428 , 443, 
444 . 


boundary of 
Moyan . 
Gat Nos . 446 , 
340 , 341, 342 , 
345 , 324 , 323, 
320 , 317 , 314 , 
313 . 


178 


15 78 


Gat Nos . 179 , 180 , Drain Gat No. 179 
Village boundary 
ofKalwade . 


GatNos . 189, 190 , 
191 , 193 , 177, 176 , 
174 , 164, 163, 162, 


Village 
boundary of 
Kalwade. 


112 . 


179 


5 58 


GatNo. 178 


Gat No. 180 


Gat No . 178 


180 


11 35 


GatNo. 179 


Nala 


Gat No . 178 


Village 
boundary . 
Village 
boundary of 
Parsole . 


Total .. 


82 62 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २४ - ३०, २०१६ / अग्रहायण ३ - ९, शके १९३८ 


Schedule – contd . 
District Dhule , taluka Shindkheda 


Gat No . 


Area 


Boundaries 


West 


North 


East 

3 


South 

5 


H . Are 


Part of 2 


6 91 
5 05 
4 40 


Gat Nos. 4 , 5 , 6 
Gat No. 8 
Gat No. 14 


Village Bhilane 
Gat No. 1 
Gat No. 126 
Gat No. 16 


Gat No. 3 
Gat No . 2 
Gat No . 1 -A 


Gat No . 9 
Gat No. 10 
Village boundary 
of Padhawad . 
Gat No. 14 
Gat No . 134 
Gat No. 141 


135 


7 92 


Gat No. 10 


Gat No. 136 
Gat No. 139 


2 98 


137 
140 
Total .. 


Gat Nos . 132 , 134 
Gat No . 138 
Gat No. 139 


Gat No . 136 
Gat No. 2 


O 


. 


River Panzara 


30 11 


132 /4 


32 31 


Gat No . 115 


Village Vaghadi Kd. 
GatNos . 134 , 144, 
147 , 148 , 149. 
Gat No. 141 


140/ 1 


Village boundary 
of Dapura . 
GatNos. 136 - A , 129 
Gat Nos . 142 , 136 / A 


Gat Nos . 129 , 
130 , 131. 
Road , Nala 
Road ,Nala 


Drain 


141 


10 28 

9 63 
52 22 


Gat No . 140 


Nala 


Total . 


Part of 24 


Village Ajande Bk . 
Walkhed Road 
GatNo. 24 
Gat No . 23, 25 


3 28 
3 53 
4 79 
11 60 


Gat Nos. 25 , 30 
Gat No. 22 
Gat Nos. 38 , 37 


23/1 


Gat No . 8 
Gat No. 9 


Village boundary 
Gat No. 25 
Gat No . 26 


Gat No. 21 


22/1 
Total .. 


Out of 289 12 00 


Gat Nos . 286 , 287 , 
288 , Canal. 


Village Varul 
Village boundary of 
Chaugaon Bk . 


Village boundary 
of Ghusre . 


Canal, Village 
boundary of 
Chaugaon Bk . 


12 00 


Total 
Grand 
Total 


1011 86 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 


TE 


EKNATH DAVLE, 
Divisional Commissioner, 
Nashik Division , Nashik . 


Nashik Road , 15th November 2016 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २४ - ३० , २०१६ / अग्रहायण ३ - ९, शके १९३८ 


१५ 


अपर जिल्हाधिकारी यांजकडून 
क्रमांक निवडणूक/ कार्या- १२/ २/ कृउबास/ २९३/ २०१६ . - महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी-विक्री (विकास व नियमन) अधिनियम , १९६३ मधील 
कलम १४ (४) ( अ) आणि कृषि उत्पन्न खरेदी-विक्री (विकास) नियम , १९६७ चा नियम ८३ मधील तरतुदींना अनुसरून निवडणूक निर्णय अधिकारी , 
कृषि उत्पन्न बाजार समिती, नगर यांचेकडील पत्र क्रमांक कावि/ आस्था/ १२६१/ २०१६, दिनांक १५ नोव्हेंबर २०१६ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा 
वापर करून मी , बी. एच. पालवे, अपर जिल्हाधिकारी, अहमदनगर याद्वारे कृषि उत्पन्न बाजार समिती, अहमदनगर , निवडणूक - २०१६ या 
निवडणुकीत सदस्य म्हणून निवडून आलेल्या सदस्यांची नावे खालीलप्रमाणे जाहीर करीत आहे. 

परिशिष्ट 
अ . क्र . निवडून आलेल्या 

पत्ता 

ज्या मतदारसंघातून निवडून आले 
उमेदवाराचेनाव 

आहेत , तो मतदारसंघ 


कराळे बन्सी दत्तात्रय 


घिगे अभिलाष रावसाहेब 


निमसे बाळासाहेब रंगनाथ 


खर्से बाबासाहेब नामदेव 


शिंदेविलास राधाजी 


Lur 


जाधव बाबासाहेब विठ्ठल 


सोनवणे वसंत लक्ष्मण 


चोभे रेश्मा रेवणनाथ 


मुक्काम पोस्ट कोल्हेवाडी , 
तालुका जिल्हा अहमदनगर . 
मुक्काम तांदळी, पोस्ट वडगाव , 
तालुका जिल्हा अहमदनगर . 
मुक्काम मांडवे, पोस्ट सांडवे, 
तालुका जिल्हा अहमदनगर . 
मुक्काम पोस्ट कौडगाव , 
तालुका जिल्हा अहमदनगर . 
मुक्काम देवगाव, पोस्ट आगडगाव , 
तालुका जिल्हा अहमदनगर. 
मुक्काम पोस्ट अकोळनेर , 
तालुका जिल्हा अहमदनगर . 
मुक्काम नांदगाव, पोस्ट शिंगवे, 
तालुका जिल्हा अहमदनगर . 
मुक्काम बाबुर्डी बेंद, पोस्ट हिवरेझरे , 
तालुका जिल्हा अहमदनगर . 
मुक्काम पोस्ट चास , 
तालुका जिल्हा अहमदनगर . 
मुक्काम पोस्ट वाळुज, 
तालुका जिल्हा अहमदनगर . 
मुक्काम पांगरमल , पोस्ट मजले चिंचोली , 
तालुका जिल्हा अहमदनगर . 
मुक्काम वाकोडी, पोस्ट दरेवाडी , 
तालुका जिल्हा अहमदनगर . 
मुक्काम पोस्ट वाळकी, 
तालुका जिल्हा अहमदनगर . 
मुक्काम पोस्ट दशमीगव्हाण , 
तालुका जिल्हा अहमदनगर . 
मुक्काम पोस्ट खातगाव टाकळी, 
तालुका जिल्हा अहमदनगर. 


सहकारी सोसायटी मतदारसंघ 
( सर्वसाधारण प्रतिनिधी). 
सहकारी सोसायटी मतदारसंघ 
( सर्वसाधारण प्रतिनिधी). 
सहकारी सोसायटी मतदारसंघ 
( सर्वसाधारण प्रतिनिधी). 
सहकारी सोसायटी मतदारसंघ 
( सर्वसाधारण प्रतिनिधी). 
सहकारी सोसायटी मतदारसंघ 
( सर्वसाधारण प्रतिनिधी). 
सहकारी सोसायटी मतदारसंघ 
( सर्वसाधारण प्रतिनिधी). 
सहकारी सोसायटी मतदारसंघ 
( सर्वसाधारण प्रतिनिधी). 
सहकारी सोसायटी मतदारसंघ 
( महिला प्रतिनिधी). 
सहकारी सोसायटी मतदारसंघ 
( महिला प्रतिनिधी). 
सहकारी सोसायटी मतदारसंघ 
( इतरमागासवर्गीय प्रतिनिधी). 
सहकारी सोसायटी मतदारसंघ 
(विमुक्त जाती / भटक्या जमाती प्रतिनिधी) 
ग्रामपंचायत मतदारसंघ 
( सर्वसाधारण प्रतिनिधी). 
ग्रामपंचायत मतदारसंघ 
( सर्वसाधारण प्रतिनिधी). 
ग्रामपंचायत मतदारसंघ 
( अनुसूचित जाती / जमाती). 
ग्रामपंचायत मतदारसंघ 
( आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक ). 


कार्ले मिराबाई शिवाजी 


म्हस्के संतोष रामदास 


आव्हाड बबन मारुती 


कर्डीले हरिभाऊ लक्ष्मणराव 


भालसिंग दिलीप देविदास 


कांबळे उध्दव सुदाम 


कुलट संतोष बन्सी 


१६ 


महाराष्ट्रशासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २४ - ३० , २०१६ / अग्रहायण ३ - ९, शके १९३८ 


परिशिष्ट – चालू 


कोतकर वैशाली सचिन 


व्यापारी / आडते मतदारसंघ 


१७ 


बोथरा राजेंद्र झुंबरलाल 


व्यापारी / आडते मतदारसंघ 


मुक्काम पोस्ट एकनाथनगर , 
केडगाव ( देवी ), 
तालुका जिल्हा अहमदनगर . 
मुक्काम पोस्ट महात्मा फुले चौक , 
सारसनगर रोड , 
तालुका जिल्हा अहमदनगर. 
मोहिनीनगर, केडगाव, 
तालुका जिल्हा अहमदनगर , 


१८ 


कोतकर बहिरु सबाजी 


हमाली / मापाडी (तोलारी) मतदारसंघ 


बी . एच. पालवे, 
अपर जिल्हाधिकारी , अहमदनगर. 


अहमदनगर , १५ नोव्हेंबर २०१६. 


अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 
मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ ( १), (३ ) अन्वये 

आदेश 
क्रमांक डीसी/कार्या ९- ब-१/ ३६०१ / २०१६. - पोलीस अधीक्षक , अहमदनगर 
यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा/ प्रतिबंधात्मक आदेश/ ९४६५/२०१६ , दिनांक 
१४ नोव्हेंबर २०१६ चे अवलोकन होणेस विनंती आहे. सदर पत्रानुसार 
अहमदनगर जिल्ह्यात सध्या विविध मागण्यांचे संदर्भात राजकीय व विविध 
संघटनेचे कार्यकर्ते यांचेवतीने उपोषण, मोर्चा, रास्ता रोको इत्यादी प्रकारचे 
आंदोलनात्मक कार्यक्रम चालू आहेत . 

वरील पार्श्वभूमीवर काही कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची 
शक्यता नाकारता येत नाही . म्हणून पोलिसांना कर्तव्य बजावताना अडचण 
निर्माण होऊ नये, यासाठी अहमदनगर जिल्हा महसूल स्थळसीमेच्या 
हद्दीत दिनांक १६ नोव्हेंबर २०१६ रोजीचे ०० . ०० वाजेपासून ते दिनांक 
२९ नोव्हेंबर २०१६ रोजीचे २४ .०० वाजेपावेतो मुंबई पोलीस अधिनियम , 
१९५१ चे कलम ३७ (१), (३) चे प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करणेबाबत 
पोलीस अधीक्षक , अहमदनगर यांनी त्यांचेकडील पत्र दिनांक १४ नोव्हेंबर 
२०१६ अन्वये विनंती केली आहे व तशी माझी खात्री झालेवरून मी , 
राजेंद्र पाटील, अपर जिल्हादंडाधिकारी, अहमदनगर , मला मुंबई पोलीस 
अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ (१), (३) नुसार प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा 
वापर करून आदेशात नमूद केलेल्या कालावधीत व ठिकाणी, धार्मिक 
कार्यक्रम वगळता कोणाही इसमास खालील कृत्ये करण्यास मनाई करीत 
आहे : 


( ड ) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक जवळ बाळगणे किंवा 
तयार करणे ; 
( इ) जाहीरपणे घोषणा देणे, गाणे म्हणणे, वाद्य वाजविणे ; 
( ई ) सभ्यता अगर नीतिमत्ता यांस धक्का पोहोचेल किंवा शांतता धोक्यात 
येईल असे कोणतेही कृत्य करणे, आवेशपूर्ण भाषणे करणे , हावभाव 
करणे किंवा सोंग आणणे, अगर तशी चित्रे, चिन्हे किंवा इतर वस्तू तयार 
करणे किंवा त्यांचा प्रचार करणे ; 

( फ ) सार्वजनिक तसेच खाजगी ठिकाणी निवडणूक प्रचारार्थ, तसेच 
अन्य कारणास्तव सभा घेणेस , मिरवणुका काढणेस , पाचपेक्षा जास्त 
व्यक्ती एकत्र येण्यास मनाई करीत आहे ; 

वरील आदेश खालील व्यक्तींना लागू होणार नाहीत - 
( अ) शासकीय सेवेतील व्यक्तींना, ज्यांना आपले वरिष्ठांचे आदेशानुसार 
कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार जवळ बाळगणे आवश्यक आहे , तसेच ज्या व्यक्तींना 
शारीरिक दुर्बलतेच्या कारणास्तव लाठी अगर काठी वापरणे आवश्यक 


आहे. 


( अ) शस्त्रे, काठ्या , सोटे , तलवारी , भाले, सुरे , बंदुका , दंडे अगर 
लाठ्या किंवा शारीरिक इजा करणेसाठी वापरता येईल , अशी कोणतीही 
वस्तू बरोबर नेणे ; 

( ब) दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे किंवा सोडावयाची किंवा फेकावयाची 
उपकरणे व साधने जवळ बाळगणे किंवा तयार करणे ; 

(क ) कोणत्याही व्यक्तीच्या आकृत्या किंवा त्यांच्या प्रतिमेचे प्रदर्शन 
करणे ; 


(ब ) प्रेतयात्रा, धार्मिक कार्यक्रम , धार्मिक मिरवणुका, लग्न समारंभ, 
लग्नाच्या मिरवणुका. 

( क ) सभा घेणेस अगर मिरवणुका काढणेस ज्यांनी प्रभारी पोलीस 
निरीक्षक तथा सहायक पोलीस निरीक्षक यांची रितसर परवानगी घेतली 
आहे , अशा व्यक्ती . 

प्रस्तुतचा आदेश अहमदनगर जिल्हा महसूल स्थळसिमेच्या हद्दीत 
दिनांक १६ नोव्हेंबर २०१६ रोजीचे ०० . ०० वाजेपासून ते दिनांक 
२९ नोव्हेंबर २०१६ रोजीचे २४ . ०० वाजेपावेतो कालावधीत जारी राहील. 

प्रस्तुतचा आदेश आज दिनांक १५ नोव्हेंबर २०१६ रोजी माझे सही व 
शिक्क्यानिशी दिला असे . 

राजेंद्र पाटील , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी, 

अहमदनगर . 
अहमदनगर , १५ नोव्हेंबर २०१६. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २४ - ३० , २०१६ / अग्रहायण ३ - ९, शके १९३८ 


१७ 


जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 


वाचले : (१) मा. पोलीस अधीक्षक, धुळे यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा/ 

प्रतिबंधक आदेश/ दिवाळी /न. प. निवडणूक/ ४३५८ , दिनांक 
२१ ऑक्टोबर २०१६ . 


( अ) सोटे , तलवारी, बंदुका , भाले, सुरे , लाठ्या किंवा शारीरिक 

दुखापती करण्यासाठी वापरात येतील अशी कोणतीही हत्यारे 
अथवा वस्तू बरोबर घेऊन फिरणे ; 


( ब ) अंग भाजून टाकणारा कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक 

पदार्थकिंवा द्रव्ये बरोबर घेऊन फिरणे ; 


( २) मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ (१), (३). 


आदेश 


( क ) दगड अगर अस्त्रे सोडावयाची अगर फेकण्याची हत्यारे , साधने 

इत्यादी तयार करणे , जमा करणे आणि बरोबर नेणे ; 


( ड ) सार्वजनिक शांतता धोक्यात येईल अशी भाषणे करणे , हावभाव 

करणे अथवा सोंग आणणे ; 


( इ) जाहीरपणे घोषणा करणे, गाणे म्हणणे, वाद्य वाजविणे ; 


( फ ) कोणत्याही व्यक्तिची आकृती किंवा प्रतिमेचे प्रदर्शन करणे ; 


( ग) सभा घेण्यास, मिरवणूक काढण्यास, पाच किंवा पाचापेक्षा जास्त 

व्यक्ती एकत्र येण्यास मनाई करीत आहे ; 


क्रमांक २०१६ / ड / कक्ष-३/ एमएजी-२/ कावि /१८८७ / २०१६ . - उपोद्घातात 
नमूद अ.क्र . १ अन्वये पोलीस अधीक्षक , धुळे यांनी धुळे जिल्ह्यात दिनांक 
२६ ऑक्टोबर २०१६ ते दिनांक १ नोव्हेंबर २०१६ पावेतो संपूर्ण धुळे 
जिल्ह्यात दिवाळी सण साजरा करण्यात येणार आहे व आगामी काळात 
विविध पक्ष/ संघटनातर्फे मोर्चे, आंदोलने करण्यात येण्याची शक्यता आहे. 
तसेच धुळे जिल्ह्यात दोंडाईचा व शिरपूर नगरपालिका निवडणूका- २०१६ 
अनुषंगाने आचारसंहिता लागू करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे निवडणुकीच्या 
पार्श्वभूमीवर विविध पक्षांतर्फे सण - उत्सव काळात काही अनुचित प्रकार 
घडून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत 
नाही . धुळे जिल्ह्याची पार्श्वभूमी पाहता मिश्र वस्तीमध्ये फटाके फोडण्याच्या 
कारणावरून किंवा किरकोळ कारणावरून हिंदू व मुस्लीम या दोन्ही 
समाजामध्ये वाद होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही किंवा गैरसमजुतीमुळे 
देखील काही वाद होऊ शकतात . अशा घटनांमुळे गुंड प्रवृत्तीचे लोक 
त्यांच्या स्वार्थासाठी फायदा घेऊन दोन्ही समाजामध्ये वाद निर्माण करण्याचा 
प्रयत्न करू शकतात , असे नमूद केलेले आहे . आगामी सण- उत्सव 
काळात नियंत्रण ठेवण्यासाठी धुळे जिल्ह्यात दिनांक २२ ऑक्टोबर २०१६ 
रोजीचे ००. ०१ वाजेपासून ते दिनांक ५ नोव्हेंबर २०१६ रोजीचे २४. ०० 
वाजेपावेतो मुंबई पोलीस कायदा, कलम ३७ (१) , (३) चे प्रतिबंधात्मक 
आदेश जारी होणेस विनंती आहे . 


( ह) उपविभागीय दंडाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी यांनी दिलेल्या 

परवानगीशिवाय काढण्यात आलेले मोर्चे, रॅली, सभा ; 


वरील कलम ३७ ( १), (३) हा आदेश ज्यांना लाठी अगर तत्सम वस्तू 
घेतल्याशिवाय चालता येत नाही, अशा अपंग इसमांना लागू नाही. तसेच 
शासनाच्या सेवेतील ज्या व्यक्तिना आपल्या वरिष्ठांचे आदेशानुसार 
कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक आहे , त्यांना लागू होणार 
नाहीत. 


तरी धुळे जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था राखण्याकामी पोलिसांना 
मदत व्हावी म्हणून पोलीस अधीक्षक , धुळे यांनी सादर केलेला अहवाल 
व वरील परिस्थिती पाहता माझी खात्री झालेवरून संपूर्ण धुळे जिल्ह्यातील 
कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहणेसाठी व परिस्थितीवर नियंत्रण 
ठेवणेसाठी पोलिसांना मदत व्हावी म्हणून मी , दिलीप पांढरपट्टे , 
जिल्हादंडाधिकारी, धुळे, मला उपोद्घातात नमूद अ . क्र . २ अन्वये मुंबई 
पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ (१), ( ३) नुसार प्राप्त असलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून धुळे जिल्ह्यातील कोणत्याही इसमास पुढील 
कृत्ये करण्यास याद्वारे मनाई करीत आहे : 


तसेच , मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ ( ३) नुसार 
उपविभागीय दंडाधिकारी यांचे पूर्वपरवानगीशिवाय पाचपेक्षा जास्त व्यक्तिचा 
समावेश असलेल्या कोणत्याही मंडळीस ( जमावास) किंवा मिरवणुकीस 
मनाई करीत आहे व सदर कालावधीत सभा , मिरवणुका, मोर्चे इत्यादी 
परवानगीबाबत पोलीस विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या सहमतीने उपविभागीय 
दंडाधिकारी यांनी कायदा व सुव्यवस्था राखणेबाबत योग्य तो निर्णय 
घेऊन परवानगी द्यावी . अशी देण्यात आलेली परवानगी, तसेच लग्न 
मिरवणुका, धार्मिक मिरवणुका, आठवडेबाजार अगर प्रेतयात्रेच्या जमावास 
सदर निबंध लागू नाहीत. 


हा आदेश दिनांक २२ ऑक्टोबर २०१६ रोजीचे ००. ०१ वाजेपासून ते 
दिनांक ५ नोव्हेंबर २०१६ चे २४ . ०० वाजेपावेतो संपूर्ण धुळे जिल्ह्यात 
अंमलात राहील. 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २४ - ३० , २०१६ / अग्रहायण ३ - ९, शके १९३८ 


( क ) कोणत्याही व्यक्तीच्या आकृत्या किंवा त्यांच्या प्रतिमेचे प्रदर्शन 


सदरचा आदेश हा दिनांक २२ ऑक्टोबर २०१६ रोजी माझे सही व 
कार्यालयाचे शिक्क्यानिशी दिला असे . 


करणे ; 


दिलीप पांढरपट्टे, 
जिल्हादंडाधिकारी , धुळे . 


(ड) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक जवळ बाळगणे किंवा 
तयार करणे ; 


धुळे , २२ ऑक्टोबर २०१६ . 


( इ) जाहीरपणे घोषणा देणे, गाणे म्हणणे, वाद्य वाजविणे ; 


अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 


(ई) सभ्यता अगर नीतिमत्ता यांस धक्का पोहोचेल किंवा शांतता धोक्यात 
येईल असे कोणतेही कृत्य करणे, आवेशपूर्ण भाषणे करणे, हावभाव 
करणे किंवा सोंग आणणे, अगर तशी चित्रे, चिन्हे किंवा इतर वस्तू तयार 
करणे किंवा त्यांचा प्रचार करणे ; 


मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ ( १), (३) अन्वये 


आदेश 


( फ ) सार्वजनिक तसेच खाजगी ठिकाणी निवडणूक प्रचारार्थ, तसेच 
अन्य कारणास्तव सभा घेणेस , मिरवणूका काढणेस , पाचपेक्षा जास्त 
व्यक्ती एकत्र येण्यास मनाई करीत आहे ; 


क्रमांक डीसी/ कार्या ९-ब -१/ ३५१२/ २०१६ . - पोलीस अधीक्षक , अहमदनगर 
यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा/ प्रतिबंधात्मक आदेश/ ९०३८ / २०१६ , दिनांक 
३१ ऑक्टोबर २०१६ चे अवलोकन होणेस विनंती आहे. सदर पत्रानुसार 
अहमदनगर जिल्ह्यात सध्या विविध मागण्यांचे संदर्भात राजकीय व विविध 
संघटनेचे कार्यकर्ते यांचेवतीने उपोषण, मोर्चा, रास्ता रोको इत्यादी प्रकारचे 
आंदोलनात्मक कार्यक्रम चालू आहेत . 


वरील आदेश खालील व्यक्तींना लागू होणार नाहीत : 


( अ) शासकीय सेवेतील व्यक्तींना , ज्यांना आपले वरिष्ठांचे आदेशानुसार 
कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार जवळ बाळगणे आवश्यक आहे , तसेच ज्या व्यक्तींना 
शारीरिक दुर्बलतेच्या कारणास्तव लाठी अगर काठी वापरणे आवश्यक 


आहे . 


(ब) प्रेतयात्रा, धार्मिक कार्यक्रम, धार्मिक मिरवणुका, लग्नाच्या मिरवणुका. 


वरील पार्श्वभूमिवर काही कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची 
शक्यता नाकारता येत नाही, म्हणून पोलिसांना कर्तव्य बजावताना अडचण 
निर्माण होऊ नये, यासाठी अहमदनगर जिल्हा महसूल स्थळसीमेच्या 
हद्दीत दिनांक १ नोव्हेंबर २०१६ रोजीचे ००. ०० वाजेपासून ते दिनांक 
१४ नोव्हेंबर २०१६ रोजीचे २४. ०० वाजेपावेतो मुंबई पोलीस अधिनियम , 
१९५१ चे कलम ३७ ( १), (३) चे प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करणेबाबत 
पोलीस अधीक्षक , अहमदनगर यांनी त्यांचेकडील पत्र दिनांक ३१ ऑक्टोबर 
२०१६ अन्वये विनंती केली आहे व तशी माझी खात्री झालेवरून मी , 
राजेंद्र पाटील, अपर जिल्हादंडाधिकारी, अहमदनगर , मला मुंबई पोलीस 
अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ (१) ,( ३) नुसार प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा 
वापर करून आदेशात नमूद केलेल्या कालावधीत व ठिकाणी, धार्मिक 
कार्यक्रम वगळता कोणाही इसमास खालील कृत्ये करण्यास मनाई करीत 


( क ) सभा घेणेस अगर मिरवणुका काढणेस ज्यांनी प्रभारी पोलीस 
निरीक्षक तथा सहायक पोलीस निरीक्षक यांची रीतसर परवानगी घेतली 
आहे , अशा व्यक्ती. 


प्रस्तुतचा आदेश अहमदनगर जिल्हा महसूल स्थळसिमेच्या हद्दीत 
दिनांक ३ नोव्हेंबर २०१६ रोजीचे ०० . ०० वाजेपासून ते दिनांक 
१४ नोव्हेंबर २०१६ रोजीचे २४ . ०० वाजेपावेतो कालावधीत जारी राहील. 


प्रस्तुतचा आदेश आज दिनांक २ नोव्हेंबर २०१६ रोजी माझे सही व 
शिक्क्यानिशी दिला असे . 


आहे : 


राजेंद्र पाटील, 
अपर जिल्हादंडाधिकारी, 


( अ) शस्त्रे, काठ्या, सोटे , तलवारी, भाले, सुरे , बंदुका , दंडे अगर 
लाठ्या किंवा शारीरिक इजा करणेसाठी वापरता येईल, अशी कोणतीही 
वस्तू बरोबर नेणे ; 


अहमदनगर. 


अहमदनगर , २ नोव्हेंबर २०१६. 


( ब) दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे किंवा सोडावयाचीकिंवा फेकावयाची 
उपकरणे व साधने जवळ बाळगणे किंवा तयार करणे ; 


महाराष्ट्रशासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २४ - ३० , २०१६ / अग्रहायण ३ - ९, शके १९३८ 


१९ 


मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ (१), (३ ) अन्वये 

( ग ) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे सोडावयाची किंवा फेकावयाची उपकरणे 

किंवा साधने घेऊन फिरणे अगर बाळगणे ; 
आदेश 
क्रमांक कक्ष- १ /पीओएल-१/ ४५३० / २०१६. - ज्याअर्थी, पोलीस अधीक्षक , 

( घ ) कोणत्याही इसमाचे चित्राचे, प्रतिकात्मक प्रेताचे किंवा चित्राचे 
नाशिक ( ग्रामीण) यांनी त्यांचेकडील पत्र क्रमांक कक्ष- १४ /३७(१),(३)/ ६०९४ / 

प्रतिकृतिक प्रदर्शन अगर दहन करणे ; 
२०१६ , दिनांक २४ ऑक्टोबर २०१६ अन्वये नाशिक ( ग्रामीण) जिल्ह्यातील ( ड) विनापरवाना सार्वजनिकरित्या समाजात तेढ व क्लेष निर्माण 
विविध आंदोलने , धार्मिक सण, उत्सव व राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था । होईल अशा घोषणा करणे , गाणी म्हणणे , वाद्ये वाजविणे . 
विषयक घडामोडींच्या पार्श्वभूमिवर देशात कोठेही जातीय घटना घडल्यास 

( च) सभ्यता अगर नीतिविरुध्द असतील अशी किंवा शांतता धोक्यात 
अशा घटनेच्या जिल्ह्यात प्रतिक्रिया उमटतात. विविध कामगार संघटनांचे 

आणतील अशी भाषणे करणे, हावभाव करणे अगर सोंग आणणे आणि 
गेटबंद व साखळी उपोषण चालू असते . हिंदू-मुस्लीम यांच्यात क्षुल्लक 

तशी चिन्हे, फलक लावणे किंवा इतर कोणत्याही जिन्नस अगर वस्तू 
कारणावरून वाद निर्माण होण्याची शक्यता असते. तसेच दिनांक ८ 

तयार करणे अगर त्याचा प्रसार करणे . 
ऑक्टोबर २०१६ रोजी तळेगाव , त्रिंबकेश्वर येथील घडलेल्या घटनेवरून 

हा आदेश शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या 
अद्यापही केव्हाही अप्रिय घटना घडून जातीय तणाव निर्माण होण्याची 

आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक आहे अशा व 
शक्यता नाकारता येत नाही . नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव हे शहर 

धार्मिक कार्यक्रमातील इसमांना आवश्यक असणारी शस्त्रे वापरण्यास 
अतिसंवेदनशील असून मनमाड , बागलाण, येवला , चांदवड व इगतपुरी 

तसेच शीख समाजाचे व्यक्तींना कृपाण बाळगण्यास प्रतिबंध असणार नाही . 
ही ठिकाणे संवेदनशील आहेत . जिल्ह्यात विविध कंपन्या असून विविध 
मागण्यांसाठी औद्योगिक कलह निर्माण होऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा तसेच मुंबई पोलीस कायदा कलम ३७ (३) अन्वये संबंधित तालुका 
प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने खबरदारीचा उपाय म्हणून कार्यकारी दंडाधिकारी यांच्या पूर्वपरवानगीखेरीज पाच अगर पाचापेक्षा 
संपूर्ण नाशिक (ग्रामीण) जिल्ह्यात दिनांक २६ ऑक्टोबर २०१६ चे ०० . ०० ते जास्त समावेश असलेल्या कोणत्याही मंडळींस ( जमावास ) किंवा मिरवणुकीस , 
दिनांक ९ नोव्हेंबर २०१६ चे २४ . ०० वाजेपावेतो मुंबई पोलीस कायदा , मोर्चा, सभा इत्यादींकरीता मनाई करीत आहे. 
१९५१ चे कलम ३७ ( १),(३) चे आदेश लागू करण्याची पोलीस अधीक्षक , 

___ सदरहू निर्बध लग्नकार्य, राष्ट्रीय सण, धार्मिक कार्यक्रम , आठवडे 
नाशिक ग्रामीण यांनी विनंती केली आहे . 

बाजार अगर प्रेतयात्रेचे जमावास लागू नाही, त्याचप्रमाणे हे आदेश 
वरील अहवालावरून माझी खात्री झाल्याने पुढील दर्शविलेल्या कालावधीत पोलीस अधिकारी व कामावर असलेल्या इतर शासकीय अधिकारी, कर्मचारी 
नाशिक ग्रामीण जिल्ह्यात (पोलीस आयुक्त, नाशिक शहर यांची हद्द यांना तसेच सभा घेणेस अगर मिरवणुका काढणेस संबंधित तालुका 
वगळून ) पोलिसांना कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती हाताळण्यास कार्यकारी दंडाधिकारी यांची रीतसर परवानगी घेतली आहे अशा व्यक्तींना 
मदत व्हावी व शांतता राहावी म्हणून मी , रामदास खेडकर , अपर ____ लागू राहणार नाहीत . 
जिल्हादंडाधिकारी, नाशिक , मला मुंबई पोलीस कायदा, १९५१ चे कलम 

___ सदरचा आदेश दिनांक २६ ऑक्टोबर २०१६ चे ००. ०० वाजेपासून ते 
३७ (१),(३) नुसार प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून खालील कृत्ये 

दिनांक ९ नोव्हेंबर २०१६ चे २४ . ०० वाजेपर्यंत संपूर्ण नाशिक जिल्ह्यात 
करण्यास मनाई करीत आहे . 

( पोलीस आयुक्त , नाशिक शहर यांची हद्द सोडून ) अंमलात राहील. 
(क) शस्त्रे, सोटे , तलवारी, भाले , दंडे, बंदुका , सुरे, काठ्या किंवा 

सदरचा आदेश माझ्या सहीनिशी व शिक्क्यानिशी दिला असे . 
लाठ्या किंवा शारीरिक दुखापती करण्यासाठी वापरात येतील किंवा 

रामदास खेडकर , 
प्राणघातक असतील अशी कोणतीही वस्तू बरोबर घेऊन फिरणे अगर 

अपर जिल्हादंडाधिकारी, 
बाळगणे; 

नाशिक. 
( ख) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ विनापरवानगी 

नाशिक , २५ ऑक्टोबर २०१६ . 
बरोबर नेणे ; 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २४ - ३० , २०१६ / अग्रहायण ३ - ९, शके १९३८ 


अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 


क्रमांक ड/कक्ष- ३/पीओएल/ कावि- ४३३/ २०१६ . - ज्याअर्थी, पोलीस अधीक्षक , धुळे यांनी शिरपूर तालुक्यातील सावळदे- उंटावद- खर्दे बु.-शिरपूर या 
रस्त्यावरून अवजड वाहतूक करणाऱ्या वाहनांमुळे अपघात होऊन तेथील ग्रामस्थ मृत्युमुखी पडले असल्याने सदर रस्त्यावरून अवजड वाहनांना 
वाहतुकीस बंदी करण्यासाठी दिनांक २९ सप्टेंबर २०१६ रोजी तहसीलदार, शिरपूर यांना निवेदन देण्यात आले आहे. तसेच डॉ . सरोज पाटील , राहणार 
खर्दे बु., तालुका शिरपूर यांनी दिनांक ३ ऑक्टोबर २०१६ रोजी उपविभागीय अधिकारी, शिरपूर भाग , शिरपूर यांचे कार्यालयात अर्ज देऊन खर्दे बु. येथे 
शिरपूर - खर्दे- सावळदे गावाचे रस्त्याचे काम त्वरीत सुरू करावे व सदर रस्त्यावरून अवजड वाहनांना प्रतिबंध करणे अत्यंत आवश्यक आहे. करिता 
बाहेरून येणारी जड वाहनांची वाहतूक रहदारीचे नियमन करण्यासाठी तसेच कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी सर्व जड वाहनांकरिता ( मालवाहतूक , 
ट्रक , कंटेनर व ट्रेलर ) या सारख्या वाहनांसाठी खालील तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे अवजड वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना बंदी करणेबाबत अधिसूचना 
आपलेमार्फत प्रसिद्धी होणेबाबत इकडेस विनंती केलेली आहे . 


अ . क्र . 


अवजड वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना बंदी करणेत आलेले ठिकाण 

(मालवाहतूक, ट्रक , कंटेनर व ट्रेलर) 


मौजे शिरपूर येथील सावळदे- उंटावद - खर्दे बु.-शिरपूर या रस्त्यावरून अवजड 

वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना बंदी करणेत येत आहे . 


म . पोलीस अधीक्षक , धुळे यांनी त्यांचेकडील पत्रात नमूद केल्यानुसार बाहेरून येणारी जड वाहनांकरिता ( मालवाहतूक , ट्रक , कंटेनर व ट्रेलर ) 
यासारख्या वाहनांसाठी मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३३ (स) तसेच मोटार वाहन कायदा कलम, १९८८ चे कलम ११५ अन्वये मला प्रदान 
केलेल्या अधिकारांचा वापर करून मी, दिलीप पांढरपट्टे, जिल्हादंडाधिकारी, धुळे या अधिसूचनेद्वारे मौजे शिरपूर येथील सावळदे- उंटावद - खर्दे बु. 
शिरपूर या रस्त्यावरून आम जनतेच्या सोयीसाठी वर नमूद अवजड वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना पुढील आदेशापावेतो बंदी करून सदरची अधिसूचना 
प्रसार माध्यमातून महाराष्ट्र आणि मध्यप्रदेश राज्यात प्रसिद्ध करीत आहे . 


दिलीप पांढरपट्टे, 
जिल्हादंडाधिकारी, धुळे. 


धुळे , २४ ऑक्टोबर २०१६ . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI NARESH MAHADEORAO GOTE , 
PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS, PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , 
PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 . EDITOR : SHRI NARESH MAHADEORAO GOTE . 


